RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक ४६ ] ] 


सोमवार , एप्रिल १२ , २०२१ / चैत्र २२ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे १० , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक १०२ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


दुसरा मजला , मंत्रालय , मादाम कामा रोड , 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १२ एप्रिल , २०२१ . 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ . 

क्रमांक एमपीआय -४०२१ /प्र.क्र . १२ / पोल -१२ : - ज्याअर्थी श्री . माऊली मल्टीस्टेट क्रेडीट सोसायटी व संकल्पसिध्दी 
प्रॉडक्ट इंडिया प्रा . लि . कंपनी नाशिक ( यात यापुढे उक्त वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे ) . आणि या वित्तीय 
संस्थेचे संचालक यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे , अशा तक्रारी 
त्यांच्याविरुध्द बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , आरोपींविरुध्द पोलीस ठाणे , पोलीस स्टेशन , मुंबईनाका , जि . नाशिक येथे गु.र.क्र . २० ९ / २०१ ९ , भा.दं.वि. 
कलम ४०६ , ४० ९ , ४२० , ४६७ , ४६८ , २०१ , १२० ( ब ) , ३४ सह दि प्राईज चीट फंड अॅन्ड मनी सर्युलेशन स्किम अॅक्ट १ ९ ७८ 
चे कलम ४ , ५ व ६ सह एम.पी.आय.डी. अधिनियम , १ ९९९ चे कलम ३ , ४ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था आणि त्यांचे संचालक ठेवीदारांना त्यांच्या 
ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून , राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ; 

आणि ज्याअर्थी , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या 
संचालकाकडून त्याचप्रमाणे उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवींमधून आणि ठेवींतून संपादित करण्यात आलेली आहे 
असे अभिकथित आहे ; 


भाग चार - ब -- १०२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल १२ , २०२१ / चैत्र २२ , शके १ ९ ४३ 


त्याअर्थी आता , महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम , १ ९९९ ( २००० चा महा .१६ ) 
( यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम ( १ ) व कलम ५ व कलम 
८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 

( क ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे , उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्यांचे संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता 
जप्त करीत आहे , आणि 

( ख ) उक्त वित्तीय आस्थापना आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 
उप विभागीय अधिकारी , नाशिक यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील सरकारी अभियोक्ता न्यायालयात अर्ज दाखल 
करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील . 


अनुसूची 


श्री . माऊली मल्टीस्टेट क्रेडीट सोसायटी व संकल्पसिध्दी प्रॉडक्ट इंडिया प्रा . लि . कंपनी नाशिक , या वित्तीय 
संस्थेचे संचालक व त्यांचे कुटुंबीय / नातेवाईक यांच्या नावे असलेल्या मालमत्तांची सूची खालीलप्रमाणे आहे . 


स्थावर मालमत्ता : 


( १ ) वित्तीय आस्थापना / आरोपी आणि त्यांचे नातेवाईकांच्या मालमत्तेचा तपशील : 


अ.क्र . 


( अ ) वित्तीय संस्थेच्या मालमत्तेबाबत तपशील 
अ.क्र . मिळकत धारकाचे नाव 

मिळकतीचा तपशील 
( १ ) श्री माउली मल्टीस्टेट क्रेडीट नाशिक मनपा हद्दितील सर्वे नं . ९ ८० पार्ट व ९ ८१ पार्ट या मिळकतीवर 
को.ऑप. सोसायटी बांधण्यात आलेल्या आर्यावर्त ग्रुप हौसिंग स्किम मधील सेक्टर ६ , जी विंग , 

प्लॅट क्र . ६०२ , एकूण क्षेत्र ६३.१७ चौ.मी. ही मिळकत 

( दस्त क्र . ५१००/२०१८ , दि . १ ९ / ०६ / १८ ) 
( ब ) वित्तीय संस्थेचे प्रवर्तक , संचालक , भागीदार यांच्या मालमत्तेबाबत तपशील 
( सर्व मिळकती नाशिक जिल्ह्यातील ) 
मिळकत धारकाचे नाव 

मिळकतीचा तपशील 
( १ ) | विष्णु रामचंद्र भागवत नाशिक मनपा हद्दीतील टिन रो बंगलो s नं . ए / १२ , ड्रिम व्हिलाज को.ऑप. हौ . 

सोसायटी , सर्वे नं . ८६०/१/१ , एकूण क्षेत्र १७६.५८ चौ.मी. ही मिळकत 

( दस्त क्र . २३ ९ ८ / २०१६ , दि . २१/०३/२०१६ ) 
( २ ) | विष्णु रामचंद्र भागवत नाशिक मनपा हद्दीतील सर्वे नं . ८००/३ या मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या 

अनमोल प्राईड या बिल्डींग मधील तळ मजल्यावरील शॉप क्र . ०५ यातील 
एकूण क्षेत्र २०.०७ चौ . मी . ही मिळकत ( दस्त क्र . ३०६०/२०१६ , दिनांक 

१२/०४/२०१६ ) 
( ३ ) | विष्णु रामचंद्र भागवत नाशिक मनपा हद्दीतील सर्वे नं . ९ ०४ / १ / १ ब / २२ ते २५ या मिळकतीवर 

बांधण्यात आलेल्या चैतन्यप्रभा रेसिडेन्सी अपार्टमेंट या इमारतीमधील 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल १२ , २०२१ / चैत्र २२ , शके १ ९ ४३ 


३ 


प्लॅट नं ०६ , एकूण क्षेत्र ४८.४० चौ.मी. ही मिळकत 

( दस्त क्र . ३६४ ९ / २०१६ , दि . ०३/०५/१६ ) 
( ४ ) विष्णु रामचंद्र भागवत मौजे दहेगाव , ता . निफाड , जि . नाशिक येथील गट नं . ९ २ , ९ ५ / २ व ९ ४ 

यावरील एकूण क्षेत्र १.९ ३ हेक्टर ही मिळकत 

( दस्त क्र . १५३४/२०१८ , दि . ०५/११/२०१८ ) 
( ५ ) विष्णु रामचंद्र भागवत येवला नगरपालिका हद्दीतील मौजे येवला येथील गट नं . १८/३/३ , एकूण क्षेत्र 

१.९ ६ हेक्टर ही मिळकत 

( दस्त क्र . २८० / २०१ ९ , दि . ३१ / ०१ / २०१ ९ ) 
( ६ ) लिनी इंडस्ट्रिज प्रा.लि. मौजे सुरेगाव रस्ता , ता . येवला , जि . नाशिक येथील मिळकत गट नं . १७५/२ 
( संचालक 

पैकी क्षेत्र ५१ आर व त्यावरील वॉटर प्लॅन्ट , आर.सी.सी. बांधकाम व बखळ 
१- रुपचंद्र रामचंद्र भागवत जागा ही मिळकत 

२- सविता विष्णु भागवत ) ( दस्त क्र . २७०७/२०१४ , दि . ०५/०८/२०१४ ) 
( क ) वित्तीय संस्थेचे सदस्य यांच्या मालमत्तेबाबत तपशील ( कलम ८ प्रमाणे निष्पन्न मालमत्ता ) 
अ.क्र . मिळकत धारकाचे नाव 

मिळकतीचा तपशील 
सौ . मिनल मिलींद केदार नाशिक मनपा हद्दीतील सर्वे नं . ७ ९ २ / २ / १ + २ पैकी प्लॉट नं २८ या 

मिळकतीवर बांधण्यात आलेल्या गणाधीश अपार्टमेंट या इमारतीतील 
प्लॅट नं १ + २ ही मिळकत 
( दस्त क्र . ५०८१/२०१८ , दि . १८/०६/२०१८ ) 


( २ ) वित्तीय संस्थेनी / आरोपींनी त्यांचे नावे असलेल्या इतरांना विक्री / हस्तांतरीत केलेल्या स्थावर मालमत्तांची 

माहिती : - निरंक 


जंगम मालमत्ता तपशील : 


बँकेचे नाव 


शिल्लक रक्कम 


निरंक 


१ 


४४,१४४ / 
निरंक 


( ३ ) बँक खात्याबाबत तपशील : 
अ.क्र . 

आरोपी / कंपनी / खातेधारकाचे नाव खाते क्रमांक 
येस बँक संकल्पसिद्धी प्रॉडक्ट इंडिया प्रा . लि . ०५ ९ ६६३७००००१०६१ 
( २ ) स्टेट बँक ऑफ संकल्पसिद्धी प्रॉडक्ट इंडिया प्रा.लि. ३८१४४५६८७७३ 
इंडिया संकल्पसिद्वी 

३८०२५४८७२२२ 
उज्वलम अॅग्रो मल्टीस्टेट को . ऑप . ३५८८८६३०५०१ 
सोसायटी लिमिटेड 
ग्लोबल सिटीझन 

३३८३२३०३१८६ 
( ३ ) इंडसइंड बँक संकल्पसिद्वी प्रॉडक्ट इंडिया प्रा . लि . २५ ९ ४२१४१५५५५ 
विष्णु रामचंद्र भागवत 

१५२५४५५५५५५५ 
बंधन बँक 

संकल्पसिद्धी प्रॉडक्ट इंडिया प्रा . लि . १०१८०००७१५८ ९ ३४ 
संकल्पसिद्धी 

१०१८०००६३ ९ २२७ ९ 
विष्णु रामचंद्र भागवत 

५०१८००२८३२८८३८ 


११,५३७ / 


२,६७७ / 
निरंक 


( ४ ) 


२,६४१ / 


५४,११७ / 


१,६६७ / 


भाग चार - ब -- १०२-२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल १२ , २०२१ / चैत्र २२ , शके १ ९ ४३ 


१.९ ४८ / 


( ६ ) 


आय . बँक 


२७,०७२ / 
निरंक 
निरंक 


निरंक 


३०,८०७ / 


निरंक 


बँक ऑफ बडोदा | संकल्पसिद्वी प्रॉडक्ट इंडिया प्रा.लि. १७६६०२००००१०३२ 
आय.सी.आय.सी. | संकल्पसिद्धी प्रॉडक्ट इंडिया प्रा.लि. १८६८०५००१२३० 
ग्लोबल चेक इन 

१०८७०५००१७२२ 
दि सहयाद्री नागरी सहकारी पतसंस्था १८६८०५०००८५४ 

मर्यादित , नाशिक 
आर.बी.एल. बँक | श्री माउली मल्टीस्टेट क्रेडीट को.ऑप. 

४००११ ९९९९९९९ 
सोसायटी लिमिटेड 
श्री माउली मल्टीस्टेट क्रेडीट को.ऑप. ३००११ ९९९९९९९ 
सोसायटी लिमिटेड 
श्री माउली मल्टीस्टेट क्रेडीट को.ऑप. ४० ९ ०००७८८४६४ 
सोसायटी लिमिटेड 
नारायणगिरी महाराज फाउंडेशन ४००११५५५५५५५ 
संकल्पसिद्धी 

४००११५५ ९९९९९ 
बँक ऑफ संकल्पसिद्धी प्रॉडक्ट इंडिया प्रा.लि. ६०३२१०१०७३४ 
महाराष्ट्र 

श्री माउली मल्टीस्टेट क्रेडीट को.ऑप. ६०२ ९ ८२६५ ९ १४ 
सोसायटी लिमिटेड 
उज्वलम अॅग्रो मल्टीस्टेट को.ऑप. ६०२२५१३५५ ९ ४ 
सोसायटी लिमिटेड 
उज्वलम अॅग्रो मल्टीस्टेट को.ऑप. 

६०२८५ ९९ ८२० ९ 
सोसायटी लिमिटेड 
ग्लोबल चेक इन 

६०२०५४३ ९ ६५२ 
ग्लोबल चेक इन प्रा.लि. 

६०१ ९ ५०७४२७७ 
संकल्पसिद्धी 

६०३१५४६५०४४ 
सर्व बँक खात्यांत गोठविलेली एकूण रक्कम 


८,७०२ / 
निरंक 


( ८ ) 


२५५ / 


६४ / 


३८,०६१ / 


७,०१२ / 


६ / 


२,०५५ / 


८,१७,२५२ / 
१०,५०,०१८ / 


( ४ ) वाहनांची माहिती : 


अ.क्र . 


इंजिन नंबर चेसीज नंबर 


मुल्यांकन 


( १ ) 


३५,००,००० / 


180905P00 
07204DTD 


SALVA2AN 
9KL922401 


मॉडेल Evoque 


( २ ) 


180418P00 


वाहनधारकाचे वाहनाचे मॉडेल 

वाहन 
नावे 

क्रमांक 
कृष्णा भुजंगराव | रेंज रोवर कंपनीची , MH - 16 
वारे 

BZ - 9999 
रविंद्र बारिकराव | रेंज रोवर कंपनीची , नोंदणी 
पाटील 

झालेली नाही 
रविंद्र बारिकराव हुंदाई कंपनीची , नोंदणी 
पाटील 

झालेली नाही 
रेंज रोवर कंपनीची , | MH - 45 
ननावरे 

AD - 9727 


SALVA2AN 
6JL922077 


३५,००,००० / 


HTSM Evoque 


14204DTD 


D4FBJM54 


MALC381U 
LJM401076 


१०,००,००० / 


मॉडेल Creta 


4925 


( ४ ) 


मनिषा प्रकाश 


180517P00 


SALVA2AN 


३५,००,००० / 


मॉडेल Evoque 


12204DTD 


4JL922160 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल १२ , २०२१ / चैत्र २२ , शके १ ९ ४३ 


५ 


दादा महादेव माने | रेंज रोवर कंपनीची , MH - 42- 180621P00 SALVA2AN 

३५,००,००० / 
मॉडेल Evoque 

AX - 0100 04204DTD 2JL922237 
( ६ ) | मेसर्स उज्वलम फोर्ड कंपनीची . MH - 20- GD32235 MAJAXXM १७,००,००० / 
ॲग्रो मल्टीस्टेट मॉडेल Endeavour CY - 9999 

RWAGD322 

35 
को.ऑप. 

सोसायटी 
( ७ ) किरण रोहिदास टोयाटो कंपनीची , MH - 42 

1GDA2462 MBJGA3GS २५,००,००० / 

AX - 7728 70 
मॉडेल 
भापकर 

500382698 

1018 
FORTUNER 
( ८ ) अमोल विष्णु टोयाटो कंपनीची , MH - 12- 1GDA2671 MBJGA3GS 

२८,००,००० / 
RF - 0054 62 
मॉडेल 

100383394 
कांगुणे 

1218 
FORTUNER 
रोहिदास टोयाटो कंपनीची , MH - 14- 1GDA2505 MBJGA3GS २५,००,००० / 
शांताराम हजारे मॉडेल 

HD - 8895 81 

600382807 

1018 
FORTUNER 
( १० ) । मेसर्स उज्वलम टोयाटो कंपनीची , MH - 15 

1GDA0259 MBJAA3EM | १३,००,००० / 
ॲग्रो मल्टीस्टेट मॉडेल Innova FF - 9999 86 

60075713607 

16 
को.ऑप. 

crysta 
सोसायटी 
( ११ ) | रुपचंद रामचंद्र रेंज रोवर कंपनीची , | MH - 15- 180621P00 SALLVA2AN 

३५,००,००० / 
भागवत 

GR - 5151 07204DTD 1JL922245 
( १२ ) संतोष सुदाम रेंज रोवर कंपनीची , MH - 14- 180821P00 SALVA2AN ३५,००,००० / 
कोरडे 

HD - 7272 07204DTD 9KL922379 

आर.टी.ओ. नाशिक यांचेकडील मुल्यांकन रु .३,२८,००,००० / 
इतर मालमत्तांसंबंधी तपशील : - तपासाधीन 
राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशानुसार 


मॉडेल Evoque 


मॉडेल Evoque 


विनीत अग्रवाल , 
शासनाचे प्रधान सचिव , ( गृह - विशेष ) . 


भाग चार - ब -- १०२-२अ 


& 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल १२ , २०२१ / चैत्र २२ , शके १ ९ ४३ 


HOME DEPARTMENT 


Second floor , Mantralaya , Madam Cama Road , 
Hutatma Rajguru Square , Mumbai 400 032 , Dated 12 April , 2021 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS ( IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ) ACT , 1999 . 

No. MPI - 4021 / CR . 12 / Pol - 12. - Whereas complaints have been received from number of depositors 
against Shri Mauli Multistate Credit Co.-Op. Society & Sankalpsiddhi product India Private Ltd. Nashik 
( hereinafter referred to " as the said Financial Establishment ” ) and so also Directors of the said 
financial establishment complaining that they have defaulted to return the said deposits made by the 
depositors after maturity ; 


And whereas an offence has been registered against the accused at Mumbai Naka Police Station , 
Dist . Nashik vide CR No. 209/2019 , booked U / s 406 , 409 , 420 , 467 , 468 , 201 , 120 ( B ) , 34 read with 
Sec . 4 , 5 & 6 of The Prize Chits and money circulation schemes act 1978 read with MPID Act 


U / s 3 & 4 , etc. 


And whereas , the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and its 


Directors are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect 
the interest of depositors ; 


And whereas , the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to have been 
acquired by the said Financial Establishment and its Directors from and out of the deposits collected by 
the said Financial Establishment ; 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 4 , Sub - section ( 1 ) 
of Section 5 & Section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors ( in Financial 
Establishment ) Act , 1999 ( Mah . XVI of 2000 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) the Government 
of Maharashtra hereby : 


( a ) attaches the properties of the said Financial Establishment and properties in the name of 
its Directors and their relatives as specified in the Schedule ; and 


( b ) appoints the Sub Divisional Officer , Nashik , Dist . Nashik to be the Competent Authority 
to exercise control over the properties attached of the Financial Establishment and its Directors ; 


The Public Prosecutor in designated Court appointed under the said Act shall render necessary 
assistance to the Competent Authority in filing the application before the Special Court . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल १२ , २०२१ / चैत्र २२ , शके १ ९ ४३ 


७ 


Schedule 


The list of property of Directors and their Family members and Relatives of Shri Mauli Multistate 
Credit Co.-Op. Society , Sankalp Siddhi Product India Pvt . Ltd , Nashik . 
Immovable Property : 


( 1 ) Details of property of Financial Establishment / Accused and their Relatives : 
( A ) Details of property of Financial Establishment : 


Sr. 


Name of Property Owner 


Description of Property 


No. 
( 1 ) 


Shri Mauli Multistate Credit Flat No. 602 , G - Wing , Aryawart Group Housing 
Co.-Op. Society 

Scheme , Sector 6 , area 63.17 sq . mtr . Within limit of 
Nashik Municipal Corporation Survey No. 980 part 
and 981 part . 
( Document No. 5100/2018 , Dated 19/06/2018 ) 


( B ) 


Details of properties owned by Promoter / Director / Partner of Financial 
Establishment : 
( All properties in Nashik District ) 


Description of Property 


Sr. Name of Property Owner 
No. 
( 1 ) Vishnu Ramchandra Bhagwat 


( 2 ) Vishnu Ramchandra Bhagwat 


( 3 ) Vishnu Ramchandra Bhagwat 


Twin Bungalow No. A / 12 , Dream Villas Co - Op . 
Housing Society . Within limit of Nashik Municipal 
Corporation Survey No. 860/1/1 , Area 176.58 sq.mtr . 
( Document No. 2398/2016 , Dated 21/03/2016 ) 
Shop No. 05 , Ground Floor , Anmol Pride , area 20.07 
sq . Mtrs . Within limit of Nashik Municipal 
Corporation Survey No. 800/3 . 

Document No. 3060/2016 , Dated 12/04/2016 ) 
Flat No. 06 , Chaitanyaprabha Residency Appartment , 
area 48.40 sq . Mtrs . Within limit of Nashik Municipal 
Corporation Survey No. 904 / 1 / 1B / 22 To 25 . 
( Document No. 3649/2016 , Dated 03/05/2016 ) 
Mauje Dahegaon , Taluka – Niphad , Dist . - Nashik , Gat 
No. 92 , 95/2 and 94 total area 1.93 hector land 
( Document No. 1534/2018 , Dated 05/11/2018 ) 
Mauje Yeola , within limits of Yeola Municipal 
Council , Dist.- Nashik , Gat No. 18/3/3 . Area 1.96 
hector , land . 
( Document No.- 280/2019 , Dated 31/01/2019 ) 
Mauje Suregaon Rasta , Taluka - Yeola , Dist.- Nashik , 
Gat No. 175/2 Area 51 ares including Water Plant , 
R.C.C. construction and open space . 
( Document No. – 2707/2014 , Dated 05/08/2014 ) 


( 4 ) Vishnu Ramchandra Bhagwat 


( 5 ) Vishnu Ramchandra Bhagwat 


( 6 ) Linney Industries Pvt . Ltd. 

( Director - 
1- Rupchand Ramchandra 
Bhagwat 
2- Savita Vishnu Bhagwat ) 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल १२ , २०२१ / चैत्र २२ , शके १ ९ ४३ 


( C ) 


Details of properties owned by member of financial establishment ( As per 
Sec . 8 of MPID Act ) 
Sr. Name of Property Owner 

Description of Property 
No. 
( 1 ) Mrs. Meenal Milind Kedar Flat No. 1 + 2 , Ganadhish Appartment , Within limit of 

Nashik Municipal Corporation Survey No. 792 / 2 / 1 + 2 
plot no . 28 
( Document No. 5081/2018 , Dated 18/06/2018 ) 


( 2 ) Details of Transferred Property of Financial Establishment / Accused to others : - Nil 


Movable Property : 


( 3 ) Bank Accounts Details : 


Sr. 
No 


Bank Name / 

Branch Name 
Yes Bank 


Balance 

Amount 
Nil 


( 1 ) 


( 2 ) 


State Bank of India 


Rs 1 / 


Rs 44,144 / 
Nil 


Rs 11,537 / 
Rs 2,677 / 


( 3 ) 


IndusInd Bank 


Nil 
Rs 2,641 / 


( 4 ) 


Bandhan Bank 


Name of the Accounts 

Account no . 
Holder 
Sankalp Siddhi Product India 059663700001061 
Pvt . Ltd 
Sankalp Siddhi Product India 38144568773 
Pvt . Ltd 
Sankalp Siddhi 

38025487222 
Ujjwalam Agro Multistate 35888630501 
Society Ltd 
Global Citizen 

33832303186 
Sankalp Siddhi Product India 259421415555 
Pvt . Ltd 
Vishnu Ramchandra Bhagwat 152545555555 
Sankalp Siddhi Product India 10180007158934 
Pvt . Ltd 
Sankalp Siddhi 

10180006392279 
Vishnu Ramchandra Bhagwat 50180028328838 
Sankalp Siddhi Product India 17660200001032 
Pvt . Ltd 
Sankalp Siddhi Product India 186805001230 
Pvt . Ltd 
Global Check Inn 

108705001722 
The Sahyadri Nagari Co.op. t 186805000854 
Patasanstha Maryadi , Nashik 
Shri Mauli Multistate Credit 400119999999 
Co.-Op. Society Ltd 
Shri Mauli Multistate Credit 300119999999 
Co.-Op. Society Ltd 
Shri Mauli Multistate Credit 409000788464 
Co.-Op. Society Ltd 
Narayangiri Maharaj 

400115555555 
Foundation 
Sankalp Siddhi 

400115599999 


Rs 54,117 / 
Rs 1,667 / 
Rs 1,948 / 


( 5 ) 


Bank of Baroda 


( 6 ) 


ICICI Bank 


Rs 27,072 / 


Nil 
Nil 


( 7 ) 


RBL Bank 


Nil 


Rs 30,807 / 


Nil 


Rs 8,702 / 


> 


Nil 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल १२ , २०२१ / चैत्र २२ , शके १ ९ ४३ 


९ P 


( 8 ) 


Bank of Maharashtra Sankalp Siddhi Product India 60321010734 Rs 255 / 

Pvt . Ltd 
Shri Mauli Multistate Credit 60298265914 Rs 64 / 
Co.-Op. Society Ltd 
Ujjwalam Agro Multistate 60225135594 Rs 38,061 / 
Society Ltd 
Ujjwalam Agro Multistate 60285998209 Rs 7,012 / 
Society Ltd 
Global Check Inn 

60205439652 Rs 6 / 
Global Check Inn Pvt . Ltd 60195074277 Rs 2,055 / 
Sankalp Siddhi 

60315465044 Rs 8,17,252 / 

Total freeze amount Rs . 10,50,018 / 
Details of Bonds , Shares , Fixed Deposits and other financial instruments - Nil 


( B ) 


Engine No. 


Chassis No. 


Valuation 


Vehicle 

No. 
MH - 16 
BZ - 9999 


180905P00072 
04DTD 


SALVA2AN 
9KL922401 


35,00,000 / 


35,00,000 / 


180418P00142 SALVACAN 
04DTD 

6JL922077 


Not 
Registere 
d yet 
Not 
Registere 


10,00,000 / 


D4FBJM5449 
25 


MALC381U 
LJM401076 


d yet 


MH - 45 
AD - 9727 


180517P00122 SALVAZAN 
04DTD 

4JL922160 


35,00,000 / 


( 4 ) Vehicles : 

Sr. Name of the Company 
No. Owner 

Model 
( 1 ) 

Krishna Range 
Bhujangrao 

Rover , 
Ware 

Evoque 
( 2 ) 

Ravindra Range 
Barikrao Rover , 
Patil 

Evoque 
( 3 ) 

Ravindra Hyundai 
Barikrao Creta 

Patil 
( 4 ) 

Manisha Range 
Prakash Rover , 

Nanaware Evoque 
( 5 ) Dada 

Range 
Mahadev 

Rover , 
Mane 

Evoque 
( 6 ) M / s 

Ford 
Ujjwalam Endeavour 
Agro 
Multistate 

Society Ltd 
( 7 ) Kiran 

Toyota 
Rohidas Fortuner 

Bhapkar 
( 8 ) Amol Vishnu Toyota 
Kangune 

Fortuner 


MH - 42 
AX - 0100 


180621P00042 SALVACAN 
04DTD 

2 JL922237 


35,00,000 / 


GD32235 


17,00,000 / 


MH - 20 
CY - 9999 


MAJAXXM 
RWAGD322 
35 


1GDA246270 


MH - 42 
AX - 7728 


25,00,000 / 


1GDA267162 


28,00,000 / 


MH - 12 
RF - 0054 


MBJGA3GS 
500382698 
1018 
MBJGA3GS 
100383394 
1218 
MBJGA3GS 
600382807 
1018 
MBJAAJEM 
60075713607 
16 


1GDA250581 


Toyota 
Fortuner 


MH - 14 
HD - 8895 


25,00,000 / 


1GDA025986 


13,00,000 / 


( 9 ) Rohidas 

Sahantaram 

Hajare 
( 10 ) M / s 

Ujjwalam 
Agro 
Multistate 
Socity Ltd 


Toyota 
Innova 
crysta 


MH - 15 
FF - 9999 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , एप्रिल १२ , २०२१ / चैत्र २२ , शके १ ९ ४३ 


MH - 15 
GR - 5151 


180621P00072 SALVAZAN 
04DTD 

1JL922245 


35,00,000 / 


( 11 ) Rupchand 

Ramchandra 

Bhagwat 
( 12 ) Santosh 

Sudam 
Korde 


Range 
Rover , 
Evoque 
Range 
Rover , 
Evoque 


MH - 14 
HD - 7272 


180821P00072 SALVACAN 
04DTD 

9KL922379 


35,00,000 / 


Market value from R.T.O. Nashik Rs . 3,28,00,000 / 


( 5 ) Other Property : 


Under Investigation 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra . 


VINEET AGRAWAL , 
Principal Secretary ( Home - Special ) 

to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 
400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


